राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत 
(NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) 
घटकाचा सन २०१८-१९ चा सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करुन 
चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता 
देवून निधी वितरणाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राहोअ-४६१९/प्र.क्र.६४/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २५ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- 
१) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.९-७/२०१६-8&/, दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र  क्र.जा.क्र/कूआआ-२०१७/कोक्षवि/निधीपूर्वि/प्र.क्र. 
२३/१४१/रासक, दि.२२ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियांनांतर्गत- कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाची 
राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिछ्याच्या निधीचे प्रमाण go: 
४० असे आहे. सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिश्‍ड्यापोटी रु.२३१२.८७ लक्ष एवढा 
निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी रु. १९५३.०५ लक्ष एवढा निधी खर्च झाला असून 
रु. 348.02 लक्ष निधी दिनांक १ एप्रिल, २०१९ रोजी अखर्चित आहे. सदर अखर्चित निधी सन २०१९- 
२० या वर्षात खर्च करण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक ५ एप्रिल, २०१९ च्या पत्रान्वये 
पुनरुज्जीवित करुन दिलेला आहे. 


अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु. २९५.७१ लक्ष निधीचा समावेश आहे. सदर निधी 
व त्या प्रमाणात समरुप राज्य हिळड्याचा रु. २०६.४५ लक्ष असा एकूण रु. ५०२.१६ लक्ष निधी सन 
२०१९-२० या वर्षात पुनरुज्जीवित करुन सदर निधी आयुक्त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाळीवर (बीडीएस) उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियांनांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास घटकाच्या उप अभियानाचा 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ या वर्षातील केंद्र हिऊ्याचा अखर्चित निधी रु.२९५.७१ 
लक्ष (रुपये दोन कोटी पंच्याण्णव लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) व राज्य हिस्सा रु. २०६.४५ 
लक्ष (अक्षरी रुपये दोन कोटी सहा लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) असा एकूण रु. ५०२.१६ 
लक्ष निधी (रुपये पाच कोटी दोन लाख सोळा हजार फक्त) सन २०१९-२० या वर्षात खर्च 
करण्यासाठी पुनरजिवित करुन आयुक्‍्त(कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (बीडीएस) 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४६१९/प्र.क्र.६४/८-ओ 


२. सदर रु.५०२.१६ लक्ष निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून 


खर्ची टाकण्यात यावा. 

केद्र राज्य 

मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक - डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
१०९- विस्तार व प्रशिक्षण १०९- विस्तार व प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसारण ०१-माहिती व प्रसारण 


(09)(49) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (०१)(५३) अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 


(२४०१९५५४), 33 अर्थसहाय्य (२४०१ अ २७२), ३३ अर्थसहाय्य 


३. निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे 
नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
ha आयुक्तालय | आयुक्‍त (कृषी), कृषी सहायक संचालक (लेखा-१) कृषी, 

स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । विभागीय | data विभागीय कृषी | संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक 

स्तर सहसंचालक. कार्यालयातील लेखाधिकारी. 
३. | जिल्हास्तर | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी. अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य 
हिळ्याचा रु. ५०२.१६ लक्ष निधीचे जिल्हानिहाय/कार्यालयनिहाय वाटप करण्याकरीता 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत 
जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी BDS प्रणालीद्वारे विभागीय कृषी सह संचालकांमार्फत 
जिल्ह्यांना वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्राप्त निधी आहरीत करुन 
PFMS खातेवर जमा करावा. 


५. अनुदानाची रक्‍कम PFMS प्रणालीद्वारे होतकऱ्यांच्या आधार संल्गन बँक खात्यात जमा 
करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-४६१९/प्र.क्र.६४/८-ओ 


६. सदर निधी खर्च करतांना राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास 
घटकाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात 
यावे. 


७. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / 
वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७. तत्वानुसार/ प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/ 
परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही 
अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन 
नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
कार्यालयाची राहील. 


८. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची एक प्रत राज्य 
शासनास पाठविण्यात यावी. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६४/२०१९/व्यय-१ 
दि.४.११.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२६१२४३५५८८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
ZENDAGE 10001 

2.5.4.20=a9503a5209¢984c1 1d292912b642bdfd32282e4276f 

b5541f4f92f23cb110d23, postalCod 
M A H AVE E R treet=MADAM CAMA ROAD,MANTRALAYA,MUMBAI, 

IN ber=43d7bb272129cd 1382853268481 cb2ceee1f23 

6d393acecb7 1084bc36ffeed02, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
BA LA SA H E B MAHARASHTRA, cn=ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 

Date: 2019.11.26 12:48:01 +05'30' 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

२. संचालक (वि.प्र.), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (१० प्रती) 

३. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. सर्व संचालक /सहसंचाळक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
६. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
हे 
९ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-४६१९/प्र.क्र.६४४/८-ओ 


१०.महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२०. 

११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन -८ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


